अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालयातील उपसंचालक गट-अ, 
या अधिकाऱ्यास “कार्यालय प्रमख” व “नियंत्रक 
अधिकारी” म्हणून घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः संकीर्ण १०२२/प्र.क्र.५४/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १६/०१/२०२३. 


शासन seat :- 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील जिल्हा सांख्यिकी कार्यालयातील “उपसंचालक 


गट-अ” या अधिकाऱ्यास वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग १, अनुक्रमांक ३, 
नियम क्रमांक २ नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार “कार्यालय प्रमुख” म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. तसेच अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या अधिपत्याखाळील जिल्हा सांख्यिकी 
कार्यालयातील “उपसंचालक गट-अ” या अधिकाऱ्यास “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


२. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२३०११६१२५५५७१२१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


७, 
Cx 
९ 


७/१२॥८१७४, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, "७5 2 
BABANRAO GHADGE 


Di 


(प्र.ब. घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा), मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र- २, नागपूर. 

संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

उपसचिव, वित्त विभाग (कोषा प्रशा-५), मंत्रालय, मुंबई 

उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई/ नाशिक/ पुणे/ 
औरंगाबाद/ नागपूर/ अमरावती 

सहसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रादेशिक कार्यालय, कोकण / नाशिक/ पुणे/ 
औरंगाबाद/ नागपूर/ अमरावती. 

उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

जिल्हा नियाजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, सर्व कार्यालये. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, सर्व . 


१०. निवडनस्ती. 


RKEKK 


